राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामधील 
wea अनुदानातून जिल्हा मानसिक आरोग्य 
कार्यक्रमांतर्गत मनोविकारावरील औषध खरेदी 
निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३९/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १६ जुले, २०१९. 


वाचा :- 
१) अतिरिक्‍त संचालक (मा.आ.), आरोग्य संस्थांमार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम, आरोग्य सेवा, 
मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/मा.आ./टे-१/ औषध मागणी/३८८-९०/१९, दिनांक ०६ मे, २०१९. 
२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक ०२ मे, २०१९ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामधील 


प्राप्त अनुदानातून जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत  मनोविकारावरील औषध खरेदी 


करण्याकरीता अंदाजित रक्‍कम रु.२७१.९३ लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 


मान्यता मिळण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती 
आराखडयामधील प्राप्त अनुदानातून जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत मनोविकारावरील औषध 
खरेदी करण्याकरीता अंदाजित रक्‍कम रु.२७१.९३ लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत प्रस्ताव अतिरिक्त संचालक (मा.आ.), आरोग्य संस्थांमार्फत 
राबविण्यात येणारे कार्यक्रम, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी शासनास सादर केलेला आहे. सदर खरेदी 
प्रस्तावास आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी 
मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आवश्‍यक असलेल्या औषधी व 
साहित्य सामुग्रीची अंदाजित रक्‍कम रु.२७१.९३ लक्ष इतक्या रकमेची खरेदी निविदा प्रक्रियाद्वारे 
करावयाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याबाबत लेखाशिर्षनिहाय अनुदान व 
खरेदी करावयाच्या औषधी व साहित्य सामुग्रीच्या खरेदी प्रस्तावाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३९/आरोग्य-७ 


अ- अनुदानाचा तपशिल 


Approved 
Sr. FMR Budget in PIP Available budget at 
no code Ramesoliead in 2019-20 State level (In lakhs) Procurement Proposal 
(In lakhs) 
Procurement of Medicine & 
Drugs and consumables 3 Consumables 
1 6.2.16.1 for NMHP 40 212 Total Amt.Rs.271.93 Lakhs 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
T T Total Unit 
Sr. Total Total demand Rate Total Amt. 
Name of the Item demand demand 
no. CS DHO CS + Approx. (In Rs.) 
DHO (In Rs.) 
Promethazine Inj 25 mg/ml 2 
1) ral Amp [30.2] 51535 = 51535 6.3 324669 
2 ae Tab 100mg | 4498732 शि 1128732 0.84 948135 
3 | (सकादटकग९ ६0 200 एट 2601832 शि 2601832 शि 2497759 
[196.2] 
4 | Lorazepam Tab 2 mg [194.1] | 3081694 = 3081694 0.38 1171044 
5 aa गभ 30 ne 1581846 | 486491 | 2068337 0.53 1096219 
हिं, ; oo Tab 60'mg 1928242 | 522808 | 2351140 1.96 4608233 
Trihexyphenidyl 
7 | Hydrochloride Tab 2 mg 3513359 582451 4095809 0.2 819162 
[200.1] 
शं पागागणावेश 61१02 ते 677143 शि 677143 0.45 304714 
[385.1] 
हि घ्ाठाफाणावेटा]8 1७ 50 748 978609 षि 978609 0.63 616524 
[385.2] 
10 | diazepam Tab 5 mg [20.1] 1436884 शि 1436884 0.41 589123 
11 oa Cap 20'mg 1608590 | 213904 | 1822494 0.27 492073 
Fluphenazine Decanoate Inj 
12 | 25 "5011 ml [386.1] 4188 35363 39551 44.48 1759223 
(oe Opeeob In) 5 ण 111 228220 | 3 228220 5.25 1198154 
[387.2] 
14 | शिक्षा eb 25 झट 1729484 शः 1729484 | 0.2751 475781 
[379.1] 
5; अजण १ वा०0041011 90200 1321886 शि 1321886 0.59 779913 
mg [383.1] 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३९/आरोग्य-७ 


Total Total Total Unit 
Sr. demand Rate Total Amt. 
Name of the Item demand demand C 
no. Cs DHO S+ Approx. (In Rs.) 
DHO (In Rs.) 
Olanzapine Tab 10 mg 

16 [391.2] 3184360 ॥ १ 3184360 0.39 1241901 

17 | Olanzapine Tab 5 mg [391.1] 3079800 501990 3581790 0.41 1468534 

18 aoe 10 यी 3868673 | 544157 | 4412829 0.77 3397879 

19 | Respridone 2 mg [363.12] 4073605 299190 | 4372795 0.35 1530478 

20 | Chlorpromazine Tab 100 mg 902434 z= 902434 0.76 685850 

यया व ene 24995 912 25907 12.6 326432 

ml Amp 

22 || 1१७ Paphenyhy canton 2356241 | 871816 | 3228057 0.21 677892 

100mgs 

23 | Imipramine Tab 75 mg 657397 = 657397 0.28 184071 

Total 39919748 | 4059171 | 43978919 27193761 
सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

१ सदर औषधी व साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शाहानिझ्ा / खातरजमा करण्यात 
यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

२) सदरहू औषधी व साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 
करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा ए€८॥11८6। specification) संबंधित 
तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, 
सदर तांत्रिक विनिर्देशा €०11८० specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर 
असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

2) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 


४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३९/आरोग्य-७ 


8) 


4) 


१०) 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, इतर 


राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) यांच्याकडील उपलब्ध 
असलेल्या न्युनत्तम दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी 
केली जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर विचारात 
घेऊन त्या दरांना अंदाजित दर म्हणून गृहित धरण्यात यावे व त्यानूसार निविदेकरीता मागणी 
नोंदवितांना औषधी, औषधी साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात 
यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी 
असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला 
आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 


random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) US पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या 
प्रकल्प अंमलबजावणी कृती आराखडा सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय अंधत्व व दृष्टी क्षीणता 


कार्यक्रमांतर्गत FMR Code 6.2.16.1 अंतर्गत (Drugs and consumables for NMHP) राज्यस्तरावर 
उपलब्ध असलेल्या रु.२७२.०० लक्ष इतक्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच खरेदी मंजुर 
अनुदानाच्या विहित मर्यादेतच करण्यात यावी. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित 
कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 


तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (0/ Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३३९/आरोग्य-७ 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग झासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी Heal), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201906201055082117 असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 


Jamsher Ef abe aa ended 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Samsher Sissons 
Tadavi a 
(ज. स. तडवी) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्त संचाळक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


